राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अनुसूचित 
जमाती प्रवर्गातून नियुक्त झालेल्या तथापि 
अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर 
करु न शकलेल्या sory कर्मचाऱ्यांसाठी 
अधिसंख्य पदे निर्माण करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: एमआयएस-१११८/प्र.क्र.२३२/राऊशु-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक - १० फेब्रुवारी, २०२२. 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, 
74.29.92.2098, 
2) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.१८७ओ/१६-ब, 
दि.३०.०६.२०२०. 
३) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.३०८/१६-ब, 
दि.३०.०६.२०२०. 
8) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.३०८/१६-ब, 
दि.२७.११.२०२०. 
५) सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.3०८/१६-ब, 
दि.२८.१०.२०२१. 
६) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क कार्यालयाचे पत्र क्र.इएसटी-१३२०१८/०५/ Sk, 
दि.१७.१२.२०२० व दि.०९.०१.२०२०. 
७) शासन निर्णय, गृह विभाग,क्र.एमआयएस १११८/प्र.क्र.२३२/राउशु-१, दि.१४.१२.२०२१. 


प्रस्तावना :- 

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हील अपिल क्र. ८९२८/२०१८ (चेअरमन आणि मॅनेजिंग 
डायरेक्टर, एफसीआय आणि इतर विरुद्ध जगदिश बालाराम बहिरा व इतर) व इतर याचिकामध्ये 
दि.०६.०७.२०१७ रोजी मागास जातींना असलेल्या आरक्षणाच्या आधारे शासकीय सेवेत दाखल 
झालेल्या व त्यानंतर जातीचे दावे अवैध ठरलेल्या व्यक्‍तींना शासकीय सेवेत संरक्षण देय ठरत नाही 
असा निर्णय दिलेला आहे. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ नागपूर यांनी रिट याचिका 
क्र.३१४०/२००८ मध्ये दि.२८.०९.२०१८ च्या आदेशान्वये मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 
दि.३१.१२.२०१९ पर्यंत कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. याअनुषंगाने सामान्य प्रशासन 
विभागाने संदर्भ क्र.१ वरील आदेशान्वये अशा अधिकारी / कर्मचारी यांची अधिसंख्य पदे निर्माण 
करुन त्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याची कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. त्यास 
अनुसरुन राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यापूर्वी सेवानिवृत्त/ निधन/ 


शासन निर्णय PAH: एमआयएस-१११८/प्र.क्र.२३२/राऊशु-१ 


स्वेच्छासेवानिवृत्त झालेले अधिकारी / कर्मचारी वगळून उर्वरीत अधिकारी/ कर्मचारी यांना शासन 
निर्णय, दि.१४.१२.२०२१ अन्वये अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले असून, त्यांच्यासाठी 
अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. 


सामान्य प्रशासन विभागाने राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून 
झालेल्या तथापि, अनुसूचित जमातीचे जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या व अधिसंख्य पदावर 
वर्ग करण्यापूर्वी निधन झालेल्या कर्मचाऱ्याच्या बाबतीत दि.२१.१२.२०१९ च्या शासन निर्णयानुसार 
पूर्वलक्षी प्रभावाने अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याचे कळविले आहे. त्यास अनुसरुन राज्य उत्पादन 
शुल्क विभागातील दि.२१.१२.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयानंतर सेवानिवृत्त/ स्वेच्छासेवानिवृत्त/ 
निधन झालेल्या अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याची व त्यासाठी अधिसंख्य पदे 
निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


१. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हील अपिल क्र. ८९२८/२०१८ व इतर याचिकामध्ये 


दि.०६.०७.२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात राज्य उत्पादन शुल्क 


विभागातील अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त झाळेल्या तथापि, अनुसूचित जमातीचे जात वैधता 


प्रमाणपत्र सादर करु न शकलेल्या व दि.२१.१२.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयानंतर सेवानिवृत्त/ 


स्वेच्छासेवानिवृत्त/ निधन झालेल्या खालील नमूद अधिकारी / कर्मचारी यांच्या सेवा पूर्वलक्षी 


प्रभावाने अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यास व अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास शासन मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


अ. । कर्मचाऱ्याचे नाव ।|गट|' अधिसंख्य सेवानिवृत्ती / संबंधित अधिकारी / 

क्र पदावर वर्ग । निधन झाल्याचा | कर्मचाऱ्यांसाठी निर्माण 
केल्याचा दिनांक करण्यात येणाऱ्या 
दिनांक अधिसंख्य पदाचे पदनाम 

Q 3 8 & & 
q  श्री.रावसाहेब ब । 24.92.2098 | ०६.०९.२०२० निरीक्षक 
शामराव कोरे 
२ | श्री.एस.आर.पाकेरे । ब | २१.१२.२०१९ ३०.०६.२०२१ निरीक्षक 


२. अधिसंख्य पदावर पूर्वलक्षी प्रभावाने सेवा वर्ग करण्यात येणाऱ्या अधिकारी/ कर्मचारी यांना 
शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, दि.२१.१२.२०१९, दि.२७.११.२०२० व दि.२८.१०.२०२१ 


नुसार तात्पुरत्या स्वरुपात ११ महिन्यांकरीता किंवा ते सेवेत राहिले असते तर ते ज्या दिनांकाळा 


सेवानिवृत्त झाळे असते त्या दिनांकापर्यंत, ज्यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत तात्पुरत्या स्वरुपात 


नेमणूक देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः VAATATA-999C/F.W.232/ATHY-9 


३. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, म.रा., मुंबई यांनी प्रस्तुत प्रकरणी पुढील आवश्‍यक ती 
कार्यवाही करावी. 


४. सदर शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्र.बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.3०८/ १६-ब, 


दि.२१.१२.२०१९ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार व सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्र.बीसीसी- 


२०२०/प्र.क्र.१८७ओ/१६-ब, दि.३०.०६.२०२० च्या शासन निर्णयान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 


अधिकारानुसार व सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनौ.सं.क्र३७९ अ, दि.१०.०१.२०२२ नुसार निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


घु. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०२१०१३१३२१२०२९ असा आहे. 


सदर झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Sandeep Gorakhnath Dhakane 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
S a n d ee p G 0 fa kh n a t h Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=418588839686584ca25060bf57af23a4473234ebc 


D h a k ane pote काका यास ती Gorakhnath 
(संदिप ढाकणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२) मा.राज्यमंत्री (राउशु) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३) महालेखापाल १/ २, (लेखापरिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / 
नागपूर. 
४) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
५) सर्व विभागीय उप आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, 
६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
७ सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
) 
) 


८) सर्व अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, 
९) निवडनस्ती (राउशु-१) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


